विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयांकरीता राज्य योजनेंतर्गत 
अनुदानातून 3D Electro-Anatomical Mapping 
System (EP LAB) on Turnkey Basis ही 
यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत्र पद्धतीने खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४६४/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ याविभागाचा झासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.०७.२०२४ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /म/ यंसाख/ 
EP 1.3/एकलस््रोत्र/सुप्रमा/२०२४-२५/१३३२७/२०२४, दिनांक ०२.०९.२०२४ 
शासन निर्णय : 
विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3D Ekctro- 
Anatomical Mapping System (EP LAB) on Turnkey Basis ही सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी संदर्भ क्र.०४ अन्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. तसेच वैद्यकीय 
शिक्षण संचालनालयाने संदर्भ क्र.०५ अन्वये सदर यंत्र एकलस्त्रोत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले 
असल्याने आता, रुपये ३८,८०,००,०००/- (रुपये अडतीस कोटी, ऐंशी लक्ष फक्त) (सर्व करांसहीत) 
इतक्या रक्कमेची टर्न की यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत्र पद्धतीने खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


वाचा: १ 


~ 


प्रती नग किमत | एकूण किमत 
(सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 


Te शास ४,८५,००,००० ४,८५,००,००० 
सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई 


जी.शासकोय वेद्यकीय महाविद्यालय ४,८५,००,००० | ४,८५,००,००० 

| Cee क 
४,८५,००,००० ४,८५,००,००० 

| शिन ला 
€4,00,000 €4,00,000 

| Cee 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४६४/प्रज्ञा-१ 


& 


9 


4) 


संस्थेचे नाव प्रती नग किम एकूण किम 
(सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 


| | | | | शि 
| | | | शि 


शासकीय Ip महाविद्यालय, 
अकोला 


४,८५,००,००० ४,८५,००,००० 


> > 


, 


१ 


सदर प्रशासकीय मान्यता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्री ही एकलस्त्रोत स्वरूपाची असल्याची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय 
शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई व संबंधित संस्थेतील सक्षम अधिकारी यांनी 
केलेली आहे. याबाबत भविष्यात काही बाब उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
संस्था व संचालनालयाची राहिल. 

सदर यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत (प्रोप्रायटरी) स्वरुपाचे आहे, असे संबंधितांनी प्रमाणित केलेले 
आहे. तथापि सदर प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीसाठी नमूद केलेल्या विनिदिष्टांची पूर्तता करणारी 
अन्य उत्पादने नाहीत, याची खातरजमा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी करावी. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४६४/प्रज्ञा-१ 


८) प्रस्तावित यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत (प्रोपायटरी) स्वरूपाची असल्याबाबतचे अद्यावत व विहीत 
प्रमाणपत्र तपासून आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी खरेदीबाबतची कार्यवाही करावी. 

९) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत / खरेदीची व्दिरुक्ती होणार नाही व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस 
आव्यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री 
करावी. 

qo) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, दि. १.१२.२०१६ मधील परिच्छेद 
क्र. ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या लेखाशिर्षाखाली परिच्छेद क्र. 
३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 

११) सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा झासन निर्णय 
क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक: ०७ मार्च, २०१९ मधील कार्यपध्दती 
राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 

२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 

अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीयसेवाव सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 928) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१३०११९४५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
DN: c=IN, o=Personal, 


A N | L KO N D AJ | postalCode=400083, st=Maharashtra, 


serialNumber=FD9B93035F4DA174C04 

FA71634FE1F6AA493C78A5335F98565 
A H | R E 1F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI 

AHIRE 

Date: 2024.09.25 13:14:18 +05'30' 


(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४६४/प्रज्ञा-१ 


२. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

४. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (संचालनालयामार्फत) 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर/अकोला/सांगली/सोलापूर 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


